दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा:- 

१. शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ २०१०/प्र.क्र.३७७/आस्था-२, 

दि. ११.१.२०११ 
२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१३/प्र.क्र. ३५/दि.क.२ 

दिनांक ७/१०/२०१६ 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र. २५१/दि.क.२ 

दिनांक १२/११/२०२० 
५. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ४/०१/२०२१ ची अधिसूचना 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२/ 

दि. २/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ मधील तरतुदीस 
अनुसरून उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि. ११.१.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागांतर्गत आयुक्‍त 
समाजकल्याण, आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील गटअ ते गट-ड या पदांवर दिव्यांगसाठी सुयोग्य पदे निश्चित 
करण्यात आली होती. 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित 
करणे आव्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ४/१/२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/Act/Rules- 
Notification येथे List of Post identification suitable for person with Benchmark Disability notified on 
8/9/29 या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेली आहे. 

या विभागाच्या दि. ७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांग 
प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
निर्देशानुसार व केंद्रशासनाच्या दि. ४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या विभागाच्या अधिपत्याखाळील समाज 
कल्याण आयुक्तालय पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गट -अ ते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करणे तसेच 3 वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करून सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/आस्था-२ 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि. ११.१.२०११ याद्वारे अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे सुधारित sear 
देण्यात येत आहे 
२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील पदे 
सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि ४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्रशासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदा-या तसेच कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील 
पदाशी समान आहेत, अझा पदाची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ही पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित राहतील अज्ञा सूचना विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ४/१/२०२१ ची अधिसुचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. २/२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील पदे 
सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि ४.१.२०२१ रोजीची अधिसुचना व सामाजिक न्याय 
विभागाच्या दि. २/२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेस अनुसरुन या विभागाच्या अधिपत्या 
खालील आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे व आयुक्त, दिव्यांग कल्याण पुणे यांच्या “गट-अ ते गट- S” या 
संवर्गाकिंरता दिव्यागासाठी नवीन प्रवर्गासह पदे सुनिश्चत करण्याची कार्यवाही त्यांच्यास्तरावर करण्याबाबतची 
सूचना या शासननिर्णयाद्वारे देण्यात येत आहेत. 

५. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०२२४१७०४२२८७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


1 क्क lly signed by Anil Kondaji Ahi 
A \ n | | Ko n d a | DN: mi arashtra, ou=Social Justice 
And कर क 
2.5. 


1004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a473567 
7९43536 
fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c78: 
id 


Ahire ee 
(अ. कां. अहिरे) 
सहपत्र- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव 

मा. मंत्री ( सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/आस्था-२ 


७) प्रधान सचिव, बहूजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर 
९) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

१०) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

११) संचालक, विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती इमाव व विमाप्र कल्याण,पुणे 

१२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१३) सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७ निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९२०८/आस्था-२, दि. २४ फेब्रवारी, 202% सोबतचे 
परिशिष्ट- अ - आयुक्‍त समाजकल्याण, पुणे व अधिनस्त कार्यालय 


ca 'पदनाम  ।शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


1 ।आयुक्‍त S, ST, ७, RW, |a) B, LV, शासकोय विभाग प्रमुख. 


MF, 55, प, ८ |b) D, HH, आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन 
c) OA, OL,OAL, BA, BL, कार्यालयीन कामकाजासाठी, 
BLA, BLOA, LC, DW.AAV, ।बैठका / सेमिनार इत्यादीसाठी 
MDy उपस्थित राहणेसाठी विविध 
त) MI, 
8) MD involving (a) to (त) 
2 S, ST, W, RW, |a) B, LV, 


ME, 55, प, ८ |b) D, HH, 
c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, 
MDy 
d) MI, 
e) MD involving (a) to (d) 

3 S, ST, W, RW, |a) B, LV, शासकोय विभाग प्रमुख यांच्या 

MF, 55, प, ८ |b) D, HH, कामकाजात सहाय्य करणे. 
० OA, OL, OAL, BA, BL, आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, कार्यालयीन कामकाजासाठी, 
d) MI, बैठका / सेमिनार इत्यादीसाठी 
8) MD involving (a) to (त) उपस्थित राहणेसाठी विविध 
above ठिकाणी दौरे करणे. 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


काम आहे. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


काम आहे. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


ca 


पदनाम 


सहआयुक्‍त 


उपआयुक्‍्त/ 
प्रादेशिक 
उपायुक्‍त / 
उपआयुक्त तथा 


अधिकारी /जिल्हा 
समाज कल्याण 
अधिकारी जिल्हा 
परिषद 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग 


S, ST, W, RW, 
MF, SE, H, C 


S, ST, W, RW, 
MF, SE, H, C 


S, ST, W, RW, 
MF, SE, H, C 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
LC, DW, AAV, MDy 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 
above 

a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
LC, DW, AAV, MDy 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 
a) B, LV, 


b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
OAL, LC, DW, AAV, MDy 
d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


SANSA व शिक्षण शाखेचे प्रमुख 
म्हणून कामकाज पहाणे. 
आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन 
कार्यालयीन कामकाजासाठी, 
बैठका / सेमिनार इत्यादीसाठी 
उपस्थित राहणेसाठी विविध 


अंमलबजावणी तसेच विभागीय 
प्रमुख म्हणून कामकाज पहाणे, 
जात वैघता तपासणे, प्रशासकोय 
कामकाज पाहणे 


उपआयुक्त / प्रादेशक उपायुक्‍त 
यांना सहाय्य करणे, शासकीय 
निवासी शाळा, वसतीगृह यांचे 
कामकाज सुरळीत चालणेकरीता 
भेटी देणे, सहकारी संस्था यांचे 
कामकाज पाहण्यासाठी भेटी देणे, 
जात वैधता प्रमाणपत्र देणेकामी 
तपासणी करणे 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
वेळेनुसार संभाव्य प्रवास, दौरा करावा लागतो. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करू शकतो 


co 


पदनाम 


अधिकारी(अजाउ 
यो) / समाज 
कल्याण 
अधिकारी गट ब / 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग 


S, ST, W, BN, 
MF, RW, SE, 
गय, C 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
LC, DW, AAV, MDy 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BL, BLOA, 
LC, DW, AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 
above 

a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
BLA, BLOA, LC, DW, CP, 
AAV, MDy 

d) SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


पदाची कर्तव्य ब जबाबदाऱ्या 


अधिकाऱ्यांना 
सहाय्य करणे. तसेच शासकीय 
निवासी शाळांमधील 
व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे 


श्रुतलेखन घेणे व टंव 
करणे. स्वीय सहाय्यक म्हणून 
कामकाज करणे. 


ठेवणे,लिपीकवर्गीयांच्या फाईल्स 
तपासून त्या अधिकारीवर्गाकडे 
सादर करणे व कार्यालयीन 
कामकाज व्यवस्था पाहणे 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे समवेत कमकाज 
करताना समन्वय साधण्यासाठी वेळेनुसार चर्चा 
आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास नेमून 
दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करू शकतो 


co 
11 


पदनाम 


वरिष्ठ समाज 
कल्याण निरीक्षक 


गृहपाल 


निम्नश्रेण 
लघुलेखक 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


S, ST, W, MF, अनुचित 

कामकाज पहाणे, लाभार्थ्यांना 
प्रत्यक्ष भेटी देणे ब सोपविलेले 
कामकाज पार पाडणे, कार्यालयीन 


कामकाज 


a) 3, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, OAL, 
LC, DW, AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C, 
BN 


बतिगृहाचे प्रमुख म्हणून कामकाज 
पाहणे तसेच प्रवेशीतविद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक, निवास, भोजन इत्यादी 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
BLA, BLOA, OAL, LC, DW, 
AAV, 

d) SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


संपत्तीची देखभाल करणे. 
विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन 
देणे. त्याबाबतचा लेखाजोखा ठेवून 
लेखापरीक्षण करून घेणे. 


S, ST, W, BN, 
MF, RW, SE, 
९., [यि 


श्रुतलेखन घेणे व टंब 
करणे. स्वीय सहाय्यक म्हणून 
कामकाज करणे. 


a) 3, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BL, BLOA, 
LC, DW, AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


मध्ये करावयाचे आहे. 
निवासी राहणे आवश्यक आहे. कर्मचारी 
एकट्याने काम करतो. जोखोम नसते. साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने (aid and appliances) 
काम करणे शक्‍य आहे. 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले 
काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 
(aid and appliances) काम करू शकतो. 


समाज कल्याण 
निरीक्षक 


भांडारपाल 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
BLA, BLOA, OAL, LC, DW, 
AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 
above 

a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, OAL, 
LC, DW, AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
LC, DW, AAV, MDy 

d) ASD(M), SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


विभाग /जिल्हास्तरावर य 
प्रभावी अंमलबजावणी करणे. 


पोक स्वरूपाचे स्व कामकाज 
करणे,निवासी शाळेमधील वस्तू 
भांडाराची नोंद ठेवणे. 


अभिप्राय 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 


स्वच्छ प्रकाश असलेल्या काय 

करावयाचे आहे. वेळेनुसार योजना स्थळी 
तपासणी करण्यासाठी भेटी द्याव्या लागतात. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने (aid and 
appliances) काम करू शकतो. 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने (aid and appliances) काम करू 
शकतो. 


ca 


पदनाम 


लघुटंकलेखक 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग 


S, ST, W, BN, 


MF, RW, SE, 
Clo. 


S, ST, W, MF, 


ST, W, ME, 
RW, SE, C,H 


a) B, LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BL, BLOA, 
LC, DW, AAV, 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
LC, DW, AAV, Mdy, 

d) SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


c) OA, OL, OAL, BA, BL, 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, 
d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


करणे. स्वीय सहाय्यक म्हणून 
कामकाज करणे. 


पोक स्वरूपाचे सवे कामकाज 
करणे, टंकलेखनाचे काम करणे, 
संगणक हाताळणे. 


व्यवस्थापन पाहणे, 
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व सर्वांगिण 


विकास होणेचे अनुषंगाने शाळेतील | आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 


व्यवस्थापल करणे, शाळेविषयी 
प्रशासकीय कामकाज करणे. 


अभिप्राय 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले 
काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 


यामध्ये करावयाचे आहे. 


Peon TT CR TOT TS TTL oT ETE 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 


नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने (aid and appliances) काम करू 
शकतो. 


ca पदनाम 


20 ।सहायक शिक्षक 
oat 10 at 


21 ।सहायक शिक्षक 
6at 8 at 


22 ।प्रयोगशाळा 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अभिप्राय 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


a) B, LV, Pa बौद्धिक, B12 यामध्ये करावयाचे आहे. 

0) D, HH, सर्वांगिण स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
० OA, OL, OAL, BA, BL, आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
१) MI, मदतीने (aid and appliances) काम करू 

e) MD involving (a) to (d) शकतो. 


above 


a) B, LV, विद्यार्थ्यांचा पवे काम मुख्यालया मध्ये करावयाचे आहे. 

b) D, HH, स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
० OA, OL, OAL, BA, BL, शिकविणे आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
6) MI, मदतीने काम करू शकतो. 

8) MD involving (a) to (त) 


above 


a) LV, साधने हाताळणे, या मध्ये करावयाचे आहे. 
b) D, HH, वैज्ञानिक उपकरणांची विद्यार्थ्यांना ।स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
० OA, OL, OAL,LC,DW, ।ओळख करून देणे, उपकरणांची ।आहे. आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले 
AAV, CP निगा राखणे. काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने 


१) MI, (aid and appliances) काम करू शकतो. 
8) MD involving (a) to (त) 


above 


co पदनाम 


23 ।सहायक ग्रंथपाल 


25 व 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


S, ST, W, BN, 
MF, RW, SE, 
Clo. 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C,H 


a) LV, 

b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, LC, 
DW, CP, AAV, 

d) ASD (M), SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) B, LV, 

b) D, HH, टेबल, खुर्च्यांची धूळ झटकणे, 

० OA, OL, OAL, CP, LC, कार्यालयातील फाईल्स, टपालाची 
DW, AAV ने-आण करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी 
d) ASD (M), ID, SLD, MI पुरविणे, चहा कॉफी पुरविणे, वरिष्ठ 
8) MD involving (a) to (त) अधिकारी यांनी सोपविलेली 


above कार्यालयीन कामे, तसेच 
कार्यासनात शिपाई पदाची कर्तव्ये 
बजावणे 


a) B, LV, शासकांय इमारत / बस 
७) 1), HH, 

० OA, OL, OAL, LC, DW, ।करणे. 

AAV, CP 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


अभिप्राय 


या मध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने (aid and appliances) काम करू 


करावयाचे आहे. 
असे काम कर्मचारी एकटयाने करतो. 
अपबादात्मक परिस्थितीमध्ये मुख्यालयाच्या 
बाहेर टपाल/ नस्त्यांची ने-आण करावी लागते. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम 


करावयाचे आहे. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने (aid and 
appliances) काम करू शकतो 


26 7 u 
27 ति Ula 
28 ।सफाइंगार 


Abbreviations 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C 


S, ST, W, MF, 
RW, SE, C 


a) B, LV, पंपाको यांच्या कामकाजात 

b) D, HH, भाजीपाला निवडणे, धान्य निवडणे, 
० OA, OL, OAL, BA, BL, मुलांना HAUT वाढणे, स्वयंपाकाची 
BLA, BLOA, LC, DW, AAV, भांडी स्वच्छ करून ठेवणे इत्यादि 
0) ASD(M), SLD, MI, मदत करणे. 

8) MD involving (a) to (त) 

above 

a) LV, 

b) D, HH, तयार करणे, स्वयंपाकघर स्वच्छ 
c) OA, OL, OAL, BL, LC, 

DW, AAV, 

d)ASD(M), SLD, MI, 


a) LV, ; 

b) D, HH, स्वच्छता राखणे (स्वच्छता गृहे, 
०) 0५, OL, OAL, छा,, LC,  ।फरशी, पंखे, इ. ची साफसफाई) 
DW, AAV, 

d) ASD(M), SLD, MI, ID 


करावयाचे आहे. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने (aid and 
appliances) काम करू शकतो 


करावयाचे आहे. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने (aid and 
appliances) काम करू शकतो 


करावयाचे आहे. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने (aid and 
appliances) काम करू शकतो 


ca 'पदनाम  ।शारिरीक योग्यता | सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग | पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अभिप्राय 


No. 


3) 


4 3 
KC 14 H Hearing 
Crouching 

a ककल न्स क्क्लक 
Abbreviations [Sid SOC Cid 


Hard of 
HH } 14 Dew Dwarfism 
Hearing 


2 
3 
5 
ies) 
Autism Spectrum Disorder (M= Mild, 
7 |BA Both Arms 17 ASD 
यि हंडी त वी. 
Ee 
emi 


One Arm and ee 
OAL 19 SLD Specific Learning Disability 
One Leg 
Both leg & one 
10 |BLOA 20 MI Mental Illness 
arm 


शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२०८/आस्था-२, दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ - 


कार्यालयाचे नांव:- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे व अधिनस्त कार्यालय. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक योग्यता सुयोग्य पदासाठी पदाच्या कर्तव्य व जबाबदा-या शेरा 
दिव्यांगत्वाचा संवर्ग 
१. २. ३. ४. षु. ६. 
१3, आयुक्‍त, भाप्रसे S, ST, ४४, MF, RW, SE, | a) 8, LV प्रशासकीय विभाग म्हणून | The work is performed mainly 
Cc b) D, HH कामकाज पाहणे, दिव्यांग | inside. As per — necessity 
c)OA, OL, BL, OAL,LC, | कायदयाची अंमलबजावणी | touring is required. Working 
Dw, AAV सनियंत्रण व समन्वय आणि | condition are usually calm 
d) MI सक्षम अधिकारी,वेळोवेळी राज्य | and quiet. 
e) MD involving (a) to (0 शासन सोपवून देतील ती कामे. 
above 
2. उप आयुक्‍त S, ST, RW,  , MF,SE,W | a) B, LV आयुक्तांच्या प्रशासकीय विभाग | The work is performed mainly 
b) D, HH प्रमुख म्हणून कामकाज,दिव्यांग | inside. As per necessity 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, | कायदयाची अंमलबजावणी | touring is required. Working 
LC, Dw, AAV संनियंत्रग व समन्वय आणि | condition are usually calm 
d) MI सक्षम अधिकारी या कामकाजात | and quiet. 
e) MD involving (a) to (d) सहाय्यक म्हणून. तसेच 
above कार्यालयाच्या सर्वप्रशासकीय 
कामकाजावर नियंत्रण 
ठेवणे.आवऱ्यकतेनूसार विविध 
कामकाजासाठी संनियंत्रण 
अधिकारी म्हणून कामकाज 
पाहणे. 
३. जिल्हा दिव्यांग SE,H, ST, RW,C,MF_ | 88, ४ प्रशासकोय विभाग प्रमुख म्हणून | The work is performed mainly 
पुनर्वसन अधिकारी 0) D, HH कामकाज, दिव्यांग aad | inside. As per necessity 
० OA,BA, OL, BL, OAL, | सर्वागिण पुन्रवसन होण्याच्या | touring is required.Working 
CP, LC, Dw, AAV, दृष्टीने विविध योजना कार्यक्रम, condition are usually calm 
ASD(m),SLD उपक्रम, शिबिरे, रोजगार,मेंळावे | and quiet. 


d) Mi 


इ.चे आयोजन करणे.दिव्यांग 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


व्यक्‍तींना कृत्रिम अवयव व 
साधने पुरविणे व अशनी साधने 
नव्याने तयार करणे व त्याची 
देखभाल करणे. 


8. सहाय्यक आयुक्‍त S, ST, RW, C , MF a) B, LV आयुक्तांच्या प्रशासकीय विभाग | The work is performed mainly 
b) D, HH प्रमुख म्हणून कामकाज, दिव्यांग | inside. As per necessity 
c) OA,BA, OL, BL, OAL, कायदयाची अंमलबजावणी touring is required. Working 
BLOA, BLA, CP,LC,Dw, | संनियंत्रग व समन्वय आणि | condition are usually calm 
AAV, MDy सक्षम अधिकारी या कामकाजात | and quiet. 
d) MI सहाय्यक म्हणून. तसेच 
e) MD involving (a) to (0 कार्यालयाच्या सर्व प्रशासकीय 
above कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे 
षु. निरिक्षक (गट-ब) S, ST, W, BN, MF, RW, | a) B, LV दिव्यांगांच्या fer झाळा / | सर्व कामे कार्यालयात तसेच 
SE b) HH कार्यशाळांची तपासणी करणे, । क्षेत्रीय स्तरावर करावयाची आहे. 
c)OA,BA,OL,BL,OAL, । शाळा / कार्यजाळातील । काही वेळा कार्यालयीन 
CP, LC, Dw, AAV प्रशासकीय व सेवा विषयक | कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
d) SLD, MI बाबींचा पत्रव्यवहार करणे, | कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
e) MD involving (a) to (0 विशेष शाळा / कार्यशाळांच्या | करणे आवश्‍यक आहे.कामकाजा 
above नोंदणी प्रमाणपत्र, नाहरकत | करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
प्रमाणपत्र शाळा /कार्यशाळांना | आवश्‍यक आहे. आवऱ्यकतेनूसार 
अनुदान तत्वावर मान्यता | सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
मिळणेकामी शिफारस करणे व | and appliances) उपलब्ध 
विदयार्थी संख्या वाढ इ. प्रकरणे | करून देण्यात यावीत. 
तपासणे. 
६. लेखाधिकारी S, ST, BN, MF, RW, SE, | a) B, LV लेखा विषयक सर्व कामकाज, | et कामे कार्यालयात करावयाची 
(गट -बो -, 0 b) D, HH आहरण व संवितरण अधिकारी «| आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
c) OA,BA, OL, BL, CP, म्हणून कामकाज, कामकाजाकरिता (वरिष्ठ कार्यालय) 
Lo, Dw, AAV ,MDy कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
आहे.कामकाजा करिता कर्मचा-या 
d) ASD (M), 


e) MD Involving (a) to 
(d) above 


समवेत संवाद आवऱयक आहे. 
MUHA सॉफ्टवेअर,साधने 
व उपयंत्रे्षांत and appliances) 
उपलब्ध करून देण्यात यावीत. 


सहाय्यक लेखाधिकारी | 5, 5, 8१, MF, 6//, SE, | a) B, LV लेखाधिकारी यांच्या सर्व कामे कार्यालयात करावयाची | 

(गट -ब) -, 0 कामकाजात सहाय्यक म्हणून | आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
0) 0, HH कामकाज करणे. कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
० OA,BA, OL, BL, CP, करणे आवश्यक आहे.कामकाजा 
LC, Dw, AAV,MDy करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
MRAP आहे. आवऱ्यकतेनूसार 
d) ASD (M), SLD ,MI सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
and appliances) उपलब्ध 

e) MD Involving (a) to करून देण्यात यावीत. 

(d) above 

लघुलेखक 5, ST, W, RW, 5६, ५, | a) B, LV आयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक सर्व कामे कार्यालयात करावयाची 
उच्चश्रेणी(गट -ब) Cc. b) HH म्हणून कामकाज पाहणे, आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, | आयुक्तांच्या विविध ठिकाणी कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
LC, Dw, AAV होणा-या दौ-यांचे आयोजन कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
d) ASD (M), SLD, MI करणे तसेच श्रुतलेखन घेणे व । करणे आवश्‍यक आहे.कामकाजा 
e) MD involving (a) to (0 । टंकलिखित करणे. करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 


above 


आवश्यक आहे. 
आवड्यकतेनूसारसॉफ्टवेअर,साध 


नेव उपयंत्रे(॥0 and 
appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 


अधिक्षक दिव्यांग संस्था 
(गट -ब) 


S, ST, W, BN, MF, RW, 
SE 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 
above 


दिव्यांग संस्थांचे संस्था प्रमुख म्हणून 
कामकाज पाहणे, संस्थेंतील 
व्यवस्थापन, अनुशासन, दिव्यांग 
विद्याथ्यारचे पुर्नवसन व 
प्रगती,परिसराची साफसफाई व 
आरोग्य बाबत कामकाज, निवासी 
विदयार्थ्यांचे निवास व भोजन 
सुविधेवर देखरेख करणे, 
विदयार्थ्यांचे देखभाळ करणे, 
संस्थेतील चल अचल मालमतेची 
देखभाल करणे.वरिष्ठ कार्यालयाने 
नेमून दिलेली इतर कामे 


सर्व कामे कार्यालयात करावयाची 
आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
करणे आवश्‍यक आहे.कामकाजा 
करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
आव्यक आहे. आवऱ्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
and appliances) उपलब्ध 
करून देण्यात यावीत. 


गट- क Varies पदांचेपद सुनिश्चितीकरण 


कार्यालयाचे नांव:- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे व अधिनस्त कार्यालय 


अ.क्र पदनाम शारिरीक योग्यता । सुयोग्य पदासाठी दिव्यांगत्वाचा | पदाच्या कर्तव्य व जबाबदा-या शेरा 
संवर्ग 
१. Pe 
१. अधिक्षक (अराजपत्रित | $, &, ४/, 8५, MF, | a) B, LV दिव्यांग संस्थांचे संस्था प्रमुख | सर्व कामे कार्यालयात करावयाची 
गट- क) RW, SE b) HH म्हणून कामकाज पाहणे, | आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
० OA, BA, OL, BL, OAL, CP, | संस्थेतील व्यवस्थापन, | कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
LC, Dw, AAV SBIR, दिव्यांग विद्याथ्य्‌रचे | कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
d) SLD, MI पुर्नवसन व प्रगती, करणे आवश्यक आहे.कामकाजा 
e) MD involving (a) to (0 परिसराची साफसफाई व । करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
above आरोग्य बाबत कामकाज, | आवशयक आहे. आवश्यकतेनूसार 
निवासी विदयार्थ्यांचे निवास व | सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
भोजन सुविधेवर देखरेख करणे, | and appliances) उपलब्ध करून 
विदयार्थ्यांची देखभाल करणे, | देण्यात यावीत. 
संस्थेतील a अचल 
मालमतेची देखभाळ करणे. 
इतर कामे 
२. वैदयकीय सामाजिक =| S,ST,RW,H,C, | a)B,LV १.दिव्यांग व्यक्ती हक्क | Ud कामे कार्यालयात करावयाची 
कार्यकर्ता MF b) HH अधिनियम २०१६ चे कामकाज | आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
(गट-क) ० OA,BA, OL, CP,LC,Dw, | नॅशनल ट्रस्ट अँक्ट १९९९, | कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 


AAV 

d) SLD, MI 

e) MD Involving (a) to (d) 
above 


आरसीआय अँक्ट १९९२ चे 
कामकाज,दिव्यांग धोरण २०१९, 
वार्षिक अहवाल,नॅशनल Rey 
मिटींग व केंद्र शासनाशी 
समन्वय करणे 

२.केंद्र शासनाच्या DDRC व 
ADIP, DDRS या योजनांचे 
कामकाज. 

३.राज्य शासनाच्या योजनांचे 
कामकाज 

(दिनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन 


कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
करणे आवश्यक आहे.कामकाजा 
करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
आवश्‍यक आहे. आवर्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥ 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 


योजना DDRS, दिव्यांग 
व्यक्‍तींना कृत्रिम अवयव व 
साधने पुरविणे ADIP) 
४.दिव्यांगाच्या जिल्हा व राज्य 
इतर क्रिडा स्पर्धेचे कामकाज. 

५ दिव्यांगांसाठीच्या नविन 
योजनांचे प्रस्ताव तयार करणे. 
६ .स्थानिक स्वराज्य संस्था 
मधील दिव्यांगाच्या 4% निधीचे 
कामकाज 

१०. दिव्यांगाच्या केंद्र व राज्य 
शासनाच्या शिष्यवृत्ती बाबतचे 
कामकाज. 

११.सेवा हमी कायदयाची 
अंमलबजावणी बाबातचे संपूर्ण 
कामकाज. 

१२.राज्य व केंद्र शासनाचे 
दिव्यांग पुरस्काराचे कामकाज. 
१४.दिव्यांगांचे % आरक्षणाचे 
कामकाज 

१५.सुगम्य भारत विषयकचे 


संपूर्ण कामकाज. 
१६.दिव्यांग कर्मचारी तक्रार 
निवारण कक्षाचे कामकाज. 
१७.दिव्यांगांच्या युडीआयडी 
कार्डचे कामकाज. 
इ.कामकाज 
कार्यालय अधिक्षक । S.ST.W.RW.SE.H. | a) B, LV कार्यालयातील प्रशासकीय | सर्व कामे कार्यालयात करावयाची 
७, MF b) D,HH कामकाजामध्ये  पर्यवेक्षणाचे | आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
०0 OA,BA, OL, BL, काम करणे. कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 


OAL,BLOA, CP, LC, Dw, 
AAV 
d) SLD, MI 


कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
करणे आवश्यक आहे.कामकाजा 
करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 


e) MD Involving (a) to (5) 
above 


आव्यक आहे. आवर्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 


४. लघुलेखक निम्नश्रेणी | 5, &, ७४, BN, RW, | a) B, LV उपआयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक | सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
SE, ५, ७. 0) 0, HH म्हणून कामकाज पाहणे, | प्रकाशात करावयाचे आहे असे काम 
० OA, OL, BL, OAL, CP, LC, | उपआयुक्तांच्या विविध ठिकाणी | कर्मचारी एकटयाने करतो तेथे 
Dw, AAV होणा-या दौ-यांचे आयोजन | कोणत्याही प्रकारची जोखीम 
d) ASD, SLD, MI करणे तसेच श्रुतलेखन घेणे व । नसते.हाताच्या दोन्ही बाजूने 
e) MD involving (a) to (0 टंकलिखित करणे. हालचाली पुरेशा असाव्यात. 
above आवड्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत 
षु. व्यवसाय उपचार तज्ञ | S,ST,W, BN, MF, | a) B,LV Peni coat STMT F सर्व काम कार्यालयामध्ये व 
(गट-क) RW,SE,H,C | b)D, HH कार्यालयाबाहेर पुरेशा प्रकाशात 
० OA, OL, BL, OAL, CP, LC, पुनवर्सन करण्याकरिता क्षयरोग, करावयाचे आहे असे काम कर्मचारी 
Dw, AAV संधिवात, औद्योगिक अपघात, । एकटयाने करतो तेथे कोणत्याही 
d) SLD, MI रक्‍तदाब, उष्मा त्रास इत्यादी । प्रकारची जोखीम नसते.हाताच्या 
e) MD Involving (a) to (d) pie ee eae दोन्ही बाजूने हालचाली पुरेशा 
above असाव्यात. आवश्यकतेनूसार 
आणि पुनवर्सन करणे सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
डॉक्टरांच्या मार्गदर्ठानाअंतर्गत and appliances) उपलब्ध करून 
दिव्यांग व्यक्‍तींना बागकाम, तयाते तातीच 
शारीरिक व्यायाम, खेळ ,संगीत 
यासारख्या व्यावसायिक आणि 
व्यक्तिचलित अभ्यासात गुंतवून 
मदत करते. 
६. भौतिक उपचार तज्ञ | S,ST,W, MF, RW, | 88, LV दिव्यांग व्यक्‍तीना त्याच्या सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
(गट-क) SE, ५, C b) D, HH पुनवर्सनाच्या अनुषंगाने त्यांना | प्रकाशात करावयाचे आहे असे काम 
c) OA, OL, BL, OAL, Dw, झालेले शारिरीक कर्मचारी एकटयाने करतो तेथे 


AAV 

d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 
above 


अपघात,स्नायूमध्ये आलेला 
कडकपणा,अर्धांगवायू 
,चयापचयाझी निगडीत रोग, 
न्यूरोटस इत्यादी पासून ग्रस्त 
दिव्यांग रूग्णांवर उपचार करणे. 
त्‌याकिरता उष्णता,प्रकाश,पाणी 
व विदयुतलहरी ,अल्ट्रासाऊड 
लहरी इ.वापर करून शारीरिक 
व्यायामांच्या कामगिरीबद्दल 
दिव्यांग रूग्णांना मदत 
मार्गदर्शन करणे. 


कोणत्याही प्रकारची जोखीम 


नसते.हाताच्या दोन्ही बाजूने 
हालचाली पुरेशा असाव्यात. 
आवश्यकतेनूसार 


सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥ 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत 


श्रवणव वाचा उपचार 


S, ST, W, BN, MF, 


a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV 


दिव्यांग adhe तपासणी 


सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 


तज्ञ RW, SE, H, C b) SLD करून त्यांना असलेल्या प्रकाशात करावयाचे आहे असे काम 
c) MD Involving (a) to (0) श्रवणदोषाचे प्रमाण व प्रकार । कर्मचारी एकटयाने करतो तेथे 
above. निश्चीत करणे तसेच प्रभावित । कोणत्याही प्रकारची जोखीम 
जागा , आकलन व भाषेवरील | नसते.हाताच्या दोन्ही बाजूने 
प्रभाव याचे निर्धारण हालचाली पुरेशा असाव्यात. 
करण्यासाठी air and bone आवर्यकतेनूसार सॉफ्टवेअर, 
conduction, speech साधने व उपयंत्रेष्ांत and 
reception discrimination appliances) उपलब्ध करून 

tests यासारख्या चाचण्याचा | देण्यात यावीत 

वापर करणे. 

मोबिलिटी इंन्स्ट्रक्टर | ST,W,MF,SE,H, | a) HH अंध विदयार्थ्यांना मोबिलीटीचे | सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 


Cc 


b) OA, OL, LC, Dw, AAV 
c) SLD, Ml 

d) MD involving (a) to (c) 
above 


(चळन वलनाचे प्रशिक्षण देणे) 


प्रकाशात करावयाचे आहे असे काम 
कर्मचारी एकटयाने करतो तेथे 
कोणत्याही प्रकारची जोखीम 
नसते.हाताच्या दोन्ही बाजूने 
हालचाली पुरेशा असाव्यात. 
आवड्यकतेनूसार सॉफ्टवेअर, 
साधने व उपयंत्रे्वात and 
appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत 


९. सहाय्यक सल्लागार | S,ST,W, BN, RW, | 88, LV १.दिव्यांग व्यक्ती हक्‍क | Ud कामे कार्यालयात करावयाची 
SE, H, C, MF b) HH अधिनियम २०१६ चे कामकाज | आहे. काही वेळा 
० OA,BA, OL, BL, OAL, नॅशनळ ट्रस्ट अँक्ट १९९९, | कार्यालयीनकामकाजाकरिता 
BLOA, BLA, CP, LC, Dw, आरसीआय अँक्ट १९९२ चे | (वरिष्ठकार्यालय)कार्यालयाबाहेर 
AAV कामकाज, दिव्यांग धोरण | काम करणे आवश्‍यक 
d) SLD, MI २०१९,वार्षिक अहवाल,नॅशनळ | आहे.कामकाजा करिता कर्मचा-या 
e) MD Involving (a) to (d) Reg मिटींग व केंद्र शासनाशी | समवेत संवाद 
above समन्वय करणे आवर्यकआहे.आवर्यकतेनूसार 
२.निरिक्षक व वैदयकीय सॉफ्टवेअर,साधने व 
सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या उपयंत्रे(॥08॥10 appliances) 
कामकाजामध्ये सहाय्यक उपलब्ध करून देण्यात यावीत. 
म्हणून कामकाज करणे, 
दिव्यांगाना सल्ला व मार्गदर्गान 
करणे. 
; . निदेशक (गट-क) | S,ST,W,BN, RW, | a)B,LV दिव्यांग व्यक्‍तींना त्यांच्या । सर्व कामे कार्यालयात करावयाची 
SE, H, ७, MF 0) 0, HH दिव्यांगत्वानुरुप सोयीस्कर अशा | आहे. काही वेळा कार्यालयीन 
c) OA,BA, OL, OAL, CP,LC, | व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे. कामकाजाकरिता (वरिष्ठ 
Dw, AAV कार्यालय) कार्यालयाबाहेर काम 
d) SLD, MI करणे आवश्यक आहे.कामकाजा 
e) MD Involving (a) to (0) करिता कर्मचा-या समवेत संवाद 
above आवश्‍यक आहे. आवर्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 
११. | परिचारिका (गट-क) | S,ST,W,ME,SE, | a) LV दिव्यांग विदयार्थ्याना त्यांचे | सर्व कामे कार्यालयात करावयाची आहे. 
RW, H b) D, HH पुनर्वसन प्रक्रीयादरम्यान | काही वेळा कार्यालयीन 


c) OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 

above 


आवश्यक वैयक्‍तीक काळजी , 
सुश्रुषा ,आवऱकतेनुसार ईनिमा 
देणे,वेळेवर औषधोपचार करणे 
तसेच जेवणाच्या वेळा नियंत्रण 
ठेवणे व इतर आवश्यक कामे 
करणे. 


कामकाजाकरिता (वरिष्ठ कार्यालय) 
कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
आहे.कामकाजा करिता कर्मचा-या 
समवेत संवाद आवश्यक आहे. 
MUHA सॉफ्टवेअर,साधने व 
उपयंत्रे(॥त and appliances) उपलब्ध 
करून देण्यात यावीत. 


१२. लेखापाल-नि- S, ST, W, BN, MF, | a) B, LV लिपीक संवर्गीय व संस्थेचे लेखा | सर्व कामे कार्यालयामध्ये पुरेशा 
रोखपाल RW, SE, H, ७ b) D, HH विषयक कामकाज | प्रकाशात करावयाची आहेत असे 
० ०७७8५, 0_, BL,CP,LC, | करणे.संस्थेचा लेखा ठेवून लेखा | काम कर्मचारी एकटयाने तसेच 
Dw, AAV, MDy परिक्षण करून घेणे एकत्रितपणे करतो. 
d) ASD (M) आवड्यकतेनूसार 
e) MD Involving (a) to (0) सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
above and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत 
१३ विशेष शिक्षक 
अ) विशेष शिक्षक - | S,ST,W, ७, १४५, | a)D,HH शिक्षक, बहिरे ओठ वाचन काम मुख्यतःकार्यालयामध्ये केले 
मुकबधिर SE, H, ७ b) OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV | यासारख्या fears कौशल्यांचा |। जाते. कर्मचारी सहसा एकटाच 
c) MI वापर करून बधिर किंवा काम करतो किंवा अंध / दृष्टि 
d) MD involving (a) to (0 above सुनावणीच्या विद्यार्थ्यांना असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाच्या 
प्राथमिक शालेय विषय शिकवते | अधीन शिकवते. गतिशीलता 
आणि विशेष कौडाल्ये शिकवते. | आणि व्यक्‍तीच्या द्विपक्षीय 
श्रवणयंत्र किंवा विद्युत wate । क्रियाकलाप पुरेसे असावेत. 
उपकरणे वापरुन, भाषण सांकेतिक भाषेच्या शिक्षकाचे हात 
करण्यासाठी ध्वनी तयार व वरचे पाय सामान्य जवळ असले 
करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना | पाहिजेत. आवड्यकतेनूसार 
विकासासाठी सूचना देणे. सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥10 
विद्यार्थ्यांना ओठ वाचण्यास and appliances) उपलब्ध करून 
शिकवा, ओठांची वैशिष्ट्यपूर्ण । देण्यात यावीत 
रचना आणि चेहर्यावरील 
हावभाव दर्शवित. सेन्स 
कंपनेद्वारे संगीत कौतुक आणि 
भाषण ताल शिकवते. 
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजा 
भागविण्यासाठी प्राथमिक आणि 
माध्यमिक विषयांमध्ये 
अभ्यासक्रम शिकवणे शिकवा. 
ओठ वाचन शिकविण्यात तज्ञ 
असून शिक्षक ओठ वाचन म्हणून 
नियुक्‍त केले जाऊ Beard 


ब) विठोष शिक्षक - 


S, ST, W, MF, RW, 


a) B, LV 


शिक्षक, ब्लाइंड ब्रेल प्रणालीद्वारे 


काम मुख्यतः आत केले जाते. 


अंध SE, ५, ७. b) HH अंध विद्यार्थ्यांना प्राथमिक कर्मचारी सहसा एकटाच काम 
० OA, OL, BL, OAL, Dw, AAV शालेय विषय शिकवते. vse । करतो किंवा अंधत्व / कमी दृष्टी 
d) MI आणि स्टाईलस किंवा ब्रेलिटर | असलेल्या विद्यार्थ्याच्या वर्गाच्या 
e) MD involving (a) to (d) above वापरुन ब्रेळ वाचन आणि लेखन | अधीन शिकवते. गतिशीलता 
करण्यासविद्यार्थ्यांना सूचना आणि व्यक्‍तीच्या द्विपक्षीय 
देते. विद्यार्थ्यांची आवश्‍यकता । क्रियाकलाप पुरेसे असावेत. 
पूर्ण आवड्यकतेनूसार 
करण्यासाठी शालेय सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥10 
अभ्यासक्रम, मानसिक and appliances) उपलब्ध करून 
अंकगणित आणि संगीत ऐकणे | देण्यात यावीत. 
यासारख्या विषयांचे शिक्षण घेते. 
विद्यार्थ्यांना वस्तू 
ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्या 
संपर्काची भावना विकसित 
करून उपयुक्त कर्तव्ये पार 
पाडण्यासाठी प्रशिक्षित करणे. 
दृष्टी 
असलेल्या व्यक्‍तींना ब्रेल 
शिकवावे आणि प्रशिक्षक, 
ब्रेल म्हणून नियुक्‍त केले जावे. 
क) विशेष शिक्षक - | 5, ST, W, BN, L, a) B, LV प्राथमिक शाळेच्या वयाखाळीलळ | हे काम मुख्यत: चांगल्या fed 
सर्वसाधारण | RW, 9६, ५, ० b) HH मुलांच्या शारीरिक, मानसिक | असलेल्या खोल्यांमध्ये केले जाते. 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, | आणि सामाजिक विकासास एकतर कर्मचारी एकट्याने काम 
AAV पाठिंबा देण्यासाठी आणि करतो तो विद्यार्थ्यांचा वर्ग / गट 
d) ASD (M), SLD, MI प्रोत्साहित करण्यासाठी गट क नेती; is णि 
द्विपक्षीय हातांनी क्रिया पुरेशी 
e) MD involving (a) to (d) above आणि वैयक्तिक खेळ आणि ee बाता हाती आणि 
शैक्षणिक क्रियाकलाप आयोजित 


करणारे समाविष्ट करा 


रंग ओळखण्याची आवश्‍यकता असू 
शकते. आवड्यकतेनूसार 
सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥॥त and 
appliances) उपलब्ध करून देण्यात 
यावीत 


१४ कला शिक्षक S, ST, W, BN, L, a) B, LV शाळा व प्रशिक्षण संस्थांना हे काम मुख्यत: चांग 
RW, SE, H,C b) D, HH विद्यार्थ्यांना सुतारकाम, ल्या दिवे असलेल्या खोल्यांमध्ये 
० OL, BL, Dw, AAV टेलरिंग, विणकाम, पुस्तक केळे जाते. कर्मचारी मुलांना 
d) ASD (M), ID, SLD, MI बंधनकारक, इ कार्यशाळेत शिकवते. आवर्यकतेनूसार 
e) MD involving (a) to (0) above प्रात्यक्षिक देते; विद्यार्थ्यांना सॉफ्टवेअर,साधने व उपयंत्रे(॥0 
त्यांच्या व्यावहारिक कार्यामध्ये | and appliances) उपलब्ध करून 
पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन करते. | देण्यात यावीत 
१५. प्रमुख लिपीक | S,ST,wW, १४५, 9६, | 88, LV कार्यालयातील  प्रश्ञासकोय | हे काम मुख्यत: चांगल्या दिवे 
-, ७ 0) 0, HH कामकाज पाहणे,संगणकीय | असलेल्या खोल्यांमध्ये केले जाते. 
c) OA, OL, BL, BA, OAL, ७, (७ | ऑनलाईन ई प्रणालीचा वापर | कर्मचारी मुलांना शिकवते. 
Dw, AAV करणे. आवर्यकतेनूसारसॉफ्टवेअर,साध 
d) SLD, MI ने व उपयंत्रे(॥।0 and 
e) MD involving (a) to (त) above appliances) उपलब्ध करून 
दयावी 
१६. वरिष्ठ लिपीक =| S.ST.W,RW,H,C,M a) B,LV कार्यालयातील प्रशासकीय | सर्व काम कार्यालयात पुरेशा 
F b) D,HH कामकाज पाहणे, संगणकीय | प्रकाशात करावयाचे आहे असे 
c) OA,BA,OL,BL,OAL, CP, | ऑनलाईन ई प्रणालीचा वापर | काम कर्मचारी एकटयाने तसेच 
LC, Dw, AAV, करणे. एकत्रितपणे करतो. 
d) SLD,MI,ASD(M) MARTA TAR 
e) MD involving (a) to सॉफ्टवेअर,साधने व SIGs (aid 
above and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 
१७. कनिष्ठ लिपीक | S,ST,W,MF, ३१९४५, | 898, LV कार्यालयातील प्रशासकीय | सर्व काम कार्यालयात पुरेशा 
(गट-क) SE, H b) D, HH कामकाज पाहणे, संगणकीय | प्रकाशात करावयाचे आहे असे 
० OA,BA, OL, BL, OAL, ७, (७, | ऑनलाईन ई प्रणालीचा वापर | काम कर्मचारी एकटय़ाने तसेच 
Dw, AAV, MDy करणे. एकत्रितपणे करतो. 


d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) abo above 


STARA ALAR 
सॉफ्टवेअर,साधने व VIA (aid 
and appliances) उपलब्ध करून 
देण्यात यावीत. 


१८. शु-मेकर, लेदर । S,MF,SE, a) LV अस्थिव्यंग दिव्यांगांसाठी 
वर्कर 0) 0, HH करेक्टीव्ह शुज व कॅलिपर्स Yor 
c) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV अर्थोटिक इंजिनियर यांच्या 
d) ASD (M), ID, SLD, MI मार्गदर्शानाखाली तयार करणे. 
e) MD involving (a) to (d) above 
१९ । विधी अधिकारी ( | S,ST,RW,H,C, a) 8, LV न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
मानधन) MF b) HH प्रतिज्ञा पत्र दाखल 
c) OL,OA, BA, BL, OAL, BLOA, करण्याकरिता प्रारुप तयार 
BLA, CP, LC, Dw, AAV करणे व न्यायिक सल्ला देणे इ. 
d) SLD न्यायाळयीन विषयक कामकाज 
७ MD involving (a) to (0) 8000 व आयुक्तालयातील अभिमत 
न्यायालयाचे कामकाज पाहणे. 
२०. । समाज सेविका - S, ST, RW,H,C, | a)B,LV जिल्हास्तरावर दिव्यांग 
नि- व्यवसाय MF b) HH RST सल्ला व 
मार्गदर्शाक- नि- ० OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV | मार्गदडानकेंद्राव्दारेदिव्यांगव्य 
मानसशास्त्रज्ञ 0 SLD, MI area योजनांची 
e) MD Involving (a) to (d) above अंमलबजावणी करणे, 
२१. कृत्रिम अवयव =| $, ST, KC, MF, SE, | 8 नान दिव्यांग व्यक्तींच्या 
अभियंता (वरिष्ठ)- | ७ b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV seeder = gs 
गट-ब c) ASD (M), SLD, MI व्यक्‍तीच्या सल्ल्याने सहाय्यभूत 
d) MD involving (a) to (0 above उपकरणे जसे आर्थोपेडीक 
dau व कृत्रिम अवयव तयार 
करणे. 
२२. बहुउद्देशीय S,ST,RW,H,C, | a)B,LV समाज सेविका/व्यवसाय 
पुनवर्सन सहाय्यक MF b) HH मार्गदर्शन यांना सहाय्य्क म्हणून 
c) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV. । कामकाज करणे 
d) SLD, MI 
e) MD Involving (a) to (d) above 
२३. कृत्रिम अवयव । $, ST, KC, MF, SE, | a) HH दिव्यांग व्यक्‍तींच्या आवडकतेनुसार 
अभियंता (कनिष्ठ)- | 6 b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV q वरिष्ष्ठ अभियंता व तंज्ञ 


c) ASD (७), SLD, MI 
d) MD involving (a) to (c) above 


व्यक्‍तीच्या सल्याने सहाय्यभूत 
उपकरणे जसे आर्थोपेडीक बसेस व 
कृत्रिम अवयव तयार करणे. 


२४. बहुउद्देशीय S, ST, KC, MF, SE, | a) HH व्यवसाय उपचार ast यांच्या 
पुनवर्सन उपचारक C b) OL, Dw, AAV कामकाजात सहाय्यक म्हणून 
c) ASD (M), SLD, MI कामकाज 
d) MD involving (a) to (c) above 
२५. बहुउद्देशीय S, ST, KC, MF, SE, | a)B, LV कृत्रिम अवयव अभियंता यांच्या 
पुनवर्सन सहाययक । ७ 0) HH कामकाजात सहाय्यक म्हणून 
तंत्रज्ञ c) OL, Dw, AAV कामकाज 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२६. कानसाचा तंत्रज्ञ | 5, 5, ७४५, 8९, MF, | 8) 0७, OL, BL, OAL, CP,LC, Dw, | श्रवणव वाचा उपचार ast 
RW,SE, H, ७ AAV यांच्या arrester 
b) MI कामकाज करणे 


७ MD involving (a) to (0) above 


गट-ड सेवेमधील पदांचेपद सुनिश्चितीकरण 


कार्यालयाचे नांव:- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे व अधिनस्त कार्यालय. 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदा-या व कर्तव्य शेरा 
१ २ ३ ४ दु ६ 
१ शिपाई S,ST,W, L, KC, PP, a) B, LV कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील टेबल खुर्च्याची 
MF, RW, SE, ७ b) D, HH धुळ झटकणे, कार्यालयातील नस्त्या तसेच टपालाची 
० OA, OL, OAL, CP, | ने-आण करणे, आवऱ्यतेनुसार अधिका-यांना चहा- 
LC, Dw, AAVd) ASD | कॉफी पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी यांनी सोपविलेली 
(M,MoD),ID,SLD, | कार्यालयीन कामे तसेच कार्यासनात शिपाई पदाची 
MI कर्तव्य बजावणे इ. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
2. वरिष्ठ S, ST, W, BN, L, MF, a) LV दिव्यांग प्रवेशित विदयार्थ्यांचे काळजी घेणे व | सदरचे पद 
काळजीवाहक | RW,SE,H b) D, HH देखभाल करणे. केंद्रशासनाच्या 
c) OL, CP, LC, Dw, दिनांक 
AAV 08.02.2029 च्या 
d) ASD (M, MoD), ID, राजपत्रात दिसून येत 
SLD, MI नाही. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
३. कनिष्ठ S, ST, W, BN, L, MF, a) LV दिव्यांग प्रवेशित विदयार्थ्यांचे काळजी घेणे व | सदरचेपद 
काळजीवाहक | RW,SE,H b) D, HH देखभाल करणे. केंद्रशासनाच्या 
c) OL, CP, LC, Dw, दिनांक 
AAV ०४.०२.२०२१ च्या 
०) ASD (५, MoD), ID, राजपत्रात दिसून येत 
SLD, MI नाही. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
४. स्वयंपाकी ST, W, BN,L, MF, SE, | a) B, LV शासकीय संस्थेतील स्वयंपाकी हे त्रतुप्रमाणे 
C b) D, HH स्वयंपाकी यांच्या कामकाजात दिव्यांग संस्थामधील 


० OL, CP,LC, Dw, 
AAV 


विदयार्थ्यांकरिता स्वयंपाक करणे, भाजीपाला 
निवडणे, धान्य निवडणे, मुलांना जेवण वाढणे, 


d) ASD (५), ID, SLD, 
MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


स्वयंपाकीची भांडी स्वच्छ करुन ठेवणे इ. साठी कामे 
करणे. 


षु fy 


मदतनीस 


S, ST, W, BN, MF, RW, 


SE, H 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


स्वयंपाकी यांच्या कामकाजात दिव्यांग संस्थामधील 
विदयार्थ्याकरिता स्वयंपाक करणे, भाजीपाला 
निवडणे, धान्य निवडणे, मुलांना जेवण वाढणे, 
स्वयंपाकीची भांडी स्वच्छ करुन ठेवणे इ. साठी मदत 
करणे. 


सफाईंगार 


S, ST, W, L, KC, PP, 
MF, SE 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, 

LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving (a) to 

(d) above 


संस्थेच्या इमारतींच्या खोल्यांची झाडलोट करणे, 
अंगण व मैदान स्वच्छ ठेवणे, स्वच्छतागृहे व स्नानगृहे 
यांची स्वच्छता ठेवणे तसेच वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार 
स्वच्छताविषयक कामकाज करणे इ. 


पहारेकरी 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, SE, H, C 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


दिव्यांग संस्था व संस्थेच्या आवाराची देखरेख करणे. 


माळी 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, Dw, 
AAV 


दिव्यांग संस्थेमध्ये बाग-बगीचेचे कामकाज करणे. 


d) ASD (M), ID, SLD, 
MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


मानद वैद्यकिय 
अधिकारी,मानघन 


S, ST, W, RW, SE, H 


a) OA, OL, BL, OAL, 
LC, Dw, AAV 
(Nonsurgical jobs) b) 
SLD 

c) MD involving (a) to 
(b) above 


प्रवशित दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या आरोग्याची तपासणी 
करणे व औषधोपचार करणे इ.कामकाज 


१० 


मानस उपचार तज्ञ 


S, ST, W, BN, RW, SE, 
H, C, MF 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA,OL, BA, BL, 
OAL, BLOA, BLA, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD 

e) MD Involving (a) to 
(d) above 


दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या मानसिक समस्येचा अभ्यास 
करून मानसोपचार पध्दती अंवलंबून दिव्यांग मुलांचा 
बुध्यांक काढणे. 


११ 


अर्धवेळ शिक्षक 


S, ST, W, BN, L, RW, 
SE, H, ७ 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


प्रवशित दिव्यांग विद्यार्थ्याना अध्यापनाचे कामकाज 
करणे 


१२ 


संगीत शिक्षक 


S, ST, BN, MF, RW, 
SE, H 


a) B, LV 

b) OA, OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

c) ASD, SLD, MI 

d) MD Involving (a) to 
(c) above 


दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गायन व वाद्याचे शिक्षण देणे. 


१३ 


कवायत निदेशक 


S, ST, W, 
BN,L,PP,MF,RW,SE, 
H 


a) D,HH 
b)OL,CP,LC,DW,A 
AV, 

c) ASD(M),SLD,MI 
d) MD involving (a) 
to (c) above 


दिव्यांग विद्यार्थ्याना शारिरिक कवायत व व्यायाम 
शिकविणे. 


Abbreviations: 


Sr. No. Abbreviations Long Form Sr. No. Abbreviations Long Form 
q fee ee Blind gs DW Dwarfism 
LV Low Vision qo, AAV Acid Attack Victim 
Deaf ११. ASD Autism Spectrum 
Disorder (M-Mild) 
6 HH Hearing Handicapped १२. (ID Intellectual Disability 
षु OL One Leg १३. SLD Special Learning 
Disability 
६ OAL One Arm and One Leg १७. MI Mental Illness 
CP Cerebral Palsy १५. MD Multiple Disabilities 
LC Leprosy Cured १६. BLOA Both leg one arm 
१७. MDy Muscular Dystrophy १८. BLA Both leg and one arm 
१९. BA Both arm 
Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviations Long Form Sr. Abbreviations Long Form Sr. No. Abbreviations Long Form 
No. 
१ 5 Sitting 9. ia Pulling & Pushing १२ KC Kneeing and 
crouching 
ST Standing Gs MF Manipulation by Fingers 
W Walking र्‌. SE Seeing 
BN Bending qo. H Hearing 
घु. L Lifting ११, C Communication 


